भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेअंतर्गत 

भिमपार्क, मौजे ठाणा, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर येथील १० एकर जागेवर सरंक्षण भिंत 
बांधण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: सावियो-२०२२/प्र.क्र. २८०/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा:- १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक-बैठक २०२१/प्र.क्र.२०६ / 
अजाक, दिनांक २७ डिसेंबर, २०२१. 
२. जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेडा क्रमांक २३२३ दिनांक 
26 जुले, 2022, 
३. मा.श्री. अब्दुल सत्तार, मंत्री, पणन, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
दिनांक २५.०६.२०२४ चे पत्र. 
प्रस्तावना: 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मौजे ठाणा, फर्दापुर ता. 
सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे भीमपार्क उभारण्याच्या प्रस्तावास संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये शासनाची तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या आदेशान्वये 
अनुसुचित जाती उपयोजने अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ च्या तरतुदीतुन सदर भिमपार्क 
उभारण्यासाठी उपलब्ध झालेल्या १० एकर जागेवर संरक्षण भिंत बांधण्याकरीता रूपये ४९६.०० लक्ष 
इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन या कामाकरीता 
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत निविदा मागवुन काम सुरु करण्यात आले आहे. 
तथापि अनुसूचित जाती उपयोजना (जिल्हा वार्षिक योजना) मध्ये सदर बाबीसाठी तरतूद 
उपलब्ध करून देण्याकरीता लेखाशिर्ष व योजना सांकेतांक उपलब्ध नाही. त्यामुळे येणारी तांत्रिक 
अडचण विचारात घेता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत भिमपार्क, 
मौजे ठाणा, ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद येथील १० एकर जागेवर सरंक्षण भिंत बांधण्याच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत भिमपार्क, मौजे ठाणा, ता. 
सोयगाव, जि. औरंगाबाद येथील १० एकर जागेवर सरंक्षण भिंत बांधण्याच्या प्रस्तावास व त्याअनुषंगाने 
रूपये ४९६.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी seas लक्ष) इतका निधी वितरीत करण्यास एक विशेष बाब 
म्हणुन शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील GUPNIT खर्ची टाकून सन २०२४-२५ या वर्षात 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. २८०/अजाक 


३. 


मागणी क्रमांक एन-३ 
मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 


अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण, 
(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 
२७, लहान बांधकामे 
२२२५ ८०८५ 
सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दिनांक 


१ एप्रिल, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥89॥8/७59॥॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००७१२५७४३६७२२ असा आहे. 


हे शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAVIN VILAS 
SHISHUPAL 


(प्रविण शिशुपाल ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२२/प्र.क्र. २८०/अजाक 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

कोषागार अधिकारी, पुणे, 

वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


